माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 
प्रकाशित करण्यात येणारे " लोकराज्य " 
मासिक खाजगीरित्या मुद्रीत करुन घेणे, 
आवेष्टन आणि पत्ते चिकटवून वितरीत 
करण्याबाबत तसेच छपाईच्या कामाबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज- २०१९ /प्र.क्र.६०/का.३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय,मुंबई-४००० ३२ 
दिनांक: ४ जून, २०१९ 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांकः -मावज-२०१८/प्र.क्र.२०/का.३४ दि.१८ एप्रिळ,२०१९ 


प्रस्तावना:- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत लोकराज्य मराठी, लोकराज्य ऊर्दू, लोकराज्य 
हिंदी, लोकराज्य गुजराथी, महाराष्ट्र अहेड (इंग्रजी), आपलं मंत्रालय ही मासिके दरमहा प्रकाशित 
करण्यात येतात. सदर मासिके ही शासनाचे ध्येयधोरण व योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे प्रभावी 
माध्यम आहे. शासकिय मुद्रणालयामध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री नसल्यामुळे चार रंगात नवीन आकर्षक 
स्वरुपात तसेच विहीत कालमर्यादेत मोठया प्रमाणात मासिकांची छपाई शासकिय मुद्रणालयात 
सद्यस्थितीत होवू शकत नसल्यामुळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या सहमतीने मराठी लोकराज्य, 
ऊर्दू लोकराज्य, हिंदी लोकराज्य, गुजराथी लोकराज्य, महाराष्ट्र अहेड (इंग्रजी), आपलं मंत्रालय ही 
मासिके, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत खाजगी मुद्रणालयाकडून मुद्रीत करुन घेण्यात 
येत असून, खाजगीरित्या आवेष्टन करुन त्यावर पत्ते चिकटवून वितरीत करण्यात येत आहेत. उद्योग 
ऊर्जा व कामगार विभागाने सदर प्रस्तावास यापूर्वी सहमती देतांना शासकिय मुद्रणालयाचे 
आधुनिकीकरण होईपर्यंत ही कार्यपद्धती चाळू ठेवण्याबाबत अभिप्राय दिले होते. यास्तव ही मासिके 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयामार्फत खाजगी मुद्रणालयाकडून मुद्रीत करुन घेण्याच्या या 
कार्यपध्दतीस एप्रिळ,२०१९ ते मार्च,२०२० या एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२. शासकिय मुद्रणालयात चार रंगी छपाई यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने, सदर यंत्रणा अद्ययावत 
होईपर्यंत माहे एप्रिळ,२०१९ ते मार्च,२०२० या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मराठी लोकाराज्य, ऊर्दू 
लोकराज्य, हिंदी लोकराज्य, गुजराथी लोकराज्य, महाराष्ट्र अहेड (इंग्रजी, आपलं मंत्रालय या 
मासिकांची छपाई ई निविदा मागवून व विहित शासन कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन खाजगी 
मुद्रणालयाकडून करुन घेण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज- २०१९ /प्र.क्र.६० /का.३४ 


३. लोकराज्य मासिक छपाईसाठी येणारा खर्च, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. ए-६-२२२०,माहिती व 
प्रसिद्धी-०१, चित्रपट-००१, संचालन व प्रशासन, (००) (०१) प्रसिद्धी संचाळक, १६ प्रकाशने संगणक 
संकेतांक (२२२०००४३) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० वर्षामध्ये मंजूर अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय शासकिय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालनालय, मुंबई यांचा अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.कार्या-२ अ/मु.१/२०१९-२०/३४३, दिनांक २ मे,२०१९ व उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. २५/१९/उ- ४ दिनांक १६ मे,२०१९ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०४१५५९२४९८०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramkisan phat oncoverer farina 
Na rayanrao Musale eer sast Sn पाना ee 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालय,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. संचालक, शासकिय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड,मुंबई 
४. महालेखापाल, १ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा),१/२ मुंबई/नागपूर 
५. मा.मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्री (मा.वज.) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव (मा.वज.)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. उपसचिव, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग (उद्योग-४) 
१०.अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, जुने जकात घर,फोर्ट, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१२.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती/का.३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


